मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 
पोलीस ठाण्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर 
सीसीटीव्ही बसविणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र. क्र. १३०/भाग-१/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १० जानेवारी, २०१७ 


वाचा:- 
१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- सीसीटी -३६१५/प्र.क्र. १३०/भाग-१/पोल-३, 
दि.६ जानेवारी,२०१७. 
२) शासन निर्णय, उदयोग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस-२०१४/प्र. क्र. ८२/ 
भाग-॥/उदयोग-४, दि.०१.१२.२०१६. 


शासन शुद्धीपत्रक : 

मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त २५ पोलीस 
ठाण्यांमधील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांचे दालन, पोलीस स्थानकांचा संपूर्ण परिसर व सर्व 
कक्षांसाठी (महिला कक्ष व विश्रांती कक्ष वगळून) एकुण ४१० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यास व 
त्यासाठी येणाऱ्या अंदाजित एकूण रु.२,७५,००,०००/- (अक्षरी रु.दोन कोटी पंच्च्याहत्तर लाख 
फक्‍त) एवढ्या खर्चास उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ येथील दिनांक ६ जानेवारी,२०१७ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. उपरोक्त दिनांक ६ जानेवारी,२०१७ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.३ च्या ऐवजी 
“पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याबाबत लागणाऱ्या साधनसामग्रीची खरेदी, उद्योग, ऊर्जा 
व कामगार विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.? वरील दि.०१.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत 
केलेल्या निविदा/खरेदी धोरणानुसार करण्यात यावी”असे वाचावे. 


3. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७०११०१२५५२७४७२९ असा 
आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dhiraj K Abhang 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Home Department, 


Dhiraj K Abhanng या क 


9a96ef7cc55853b8b44 9ff8dc53d69f16184d, 


cn=Dhiraj K Abhang 
Date: 2017.01.10 12:58:25 +05'30' 


(धीरज कां. अभंग) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांचे 
खाजगी सचिव. 
३. मा. राज्यमंत्री,गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र. क्र. १३०/भाग-१/पोल-३ 


४. मा. राज्यमंत्री,गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 

५. प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई 

६. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

८. महालेखालपाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.श्रीमती मानकुंवर देशमुख, अति. सरकारी अभियोक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय (ए. एस.), 
मुंबई. 

१२. वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा) HATHA, मुंबई-३२ 

१३. सहसचिव, (पोल-१४) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४.निवडनस्ती, पोल-३. 


KKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


